अबब कर र ी. | या नाट कान». तका 


रिव(-त”-ता!! 
खट-खट! खट-खट! 


* 
९. कन्् 


क -'ल्** ५-२ हीन 


"त 


१९. २.%७ “च्य ४१ 
लश 


“6 >. 


या उन्हाळ्यात आमच्या बाकीच्या पायनियर ग्रुपच्या सदस्यांच्या आधी एक 
दिवस मिश्का, कोस्ट्या आणि मी गावी गेलो होतो. बाकीचे लोक येण्यापूर्वी 
आम्हाला जागा व्यवस्थित करण्यासाठी पाठवण्यात आले. आम्ही आमचा नेता 
विदाला विनंती केली की आम्हाला लवकरात लवकर गावात पोहोचायचे आहे म्हणून 
आम्हाला आधी जाऊ द्या. 


विदाही आमच्याबरोबर आला. आम्ही पोहोचलो तेव्हा साफसफाईचे काम 
जवळपास पूर्ण झाले होते. मग आम्ही ताबडतोब भिंतींवर चित्रे आणि रंगीबेरंगी 
पोस्टर्स लावण्याचे आणि रंगीत कागदाचे ध्वज कापण्याचे काम सुरू केले, जे 
आम्ही तारांमध्ये अडकवले आणि छताला लटकवले. मग आम्ही बरीच फुले 
उचलली आणि खिडकीच्या चोकटीवर ठेवलेल्या फुलदाणीत ठेवली. आम्ही पूर्ण 
झालो तोपर्यंत ती जागा खूप छान दिसत होती. 


संध्याकाळी विदा शहरात परतला. मग आमच्या घराशेजारी एका छोट्या 
झोपडीत राहणारी आणि कॅम्पची काळजीव घेणारी मेरी मॅक्‍्सिमोव्हना आली आणि 
तिने आम्हाला तिच्या घरी रात्री राहण्यासाठी आमंत्रित केले. रिकाम्या घरात आपण 
एकटे झोपायला घाबरू असे त्यांना वाटले. पण आम्ही कशालाही घाबरत नसल्याचे 
मिश्काने त्यांना सांगितले.मारिया मॅकसिमोव्हना निघून गेल्यावर आम्ही समोवर 
पेटवला आणि पाणी उकळेपर्यंत आराम करण्यासाठी दारात बसलो. 


गावात किती छान वातावरण होतं! घराशेजारी उंच रोवनची झाडे आणि कुंपणावर मोठ्या 
कडुनिंबाची झाडांची रांग होती. ती झाडं खूप उंच आणि खूप जुनी होती. निंबाच्या झाडांच्या 
फांद्या कावळ्यांच्या घरट्यांनी भरलेल्या होत्या आणि कावळे सतत झाडांवर घिरट्या घालत, 
जोरजोरात ओरडायचे. तिथली हवा कोंबड्यांच्या आवाजाने भरून गेली होती. कावळे चारी 
बाजूंनी फिरत होते. भिंतीला आदळल्याने काही कावळे स्तब्ध होऊन जमिनीवर पडले. मग 
मिश्काने स्तब्ध झालेले कावळे गोळा केले आणि एका पेटीत ठेवले. जंगलाच्या मागे सूर्य 
मावळला आणि ढग आग लागल्यासारखे लाल झाले. ते इतकं सुंदर दृश्य होतं की जर 
माझ्याकडे माझी पेंटबॉक्स असती तर मी नक्कीच त्याचं चित्र काढलं असतं, वर गुलाबी ढग 
आणि खात्री आमचे ठिकाण. आमच्या घराच्या चिमणीतून बाहेर पडणारी वाफ जहाजाच्या 
चिमणीतून निघणाऱ्या धुरासारखी दिसत होती. थोड्या वेळाने आकाशातून लाल चमक नाहीशी 
झाली आणि ढग धूसर डोंगरासारखे दिसू लागले. सगळं काही इतकं वेगळं दिसत होतं की 
आपण कुठल्यातरी विचित्र जादुई देशात पोहोचलो आहोत असं वाटलं. आम्ही दिवा लावला 
आणि चहा प्यायला बसलो. उघड्या खिडक्यांमधून पतंग आत उडू लागले आणि दिव्याभोवती 
नाचू लागले. एका निवांत, रिकाम्या घरात एकटे बसून चहा पिणे, टेबलावरील बेटावरची मंद 
कुजबुज ऐकणे खूप विचित्र आणि रोमांचक होते.चहा झाल्यावर आम्ही झोपायची तयारी केली. 
मिश्काने दरवाजा बंद केला आणि हॅँडलला स्ट्रिंगने घट्ट बांधले. 


“तू हे कशासाठी केलेस?" मी त्याला विचारले. 

"जेणेकरुन चोर आत येऊ नयेत.“ त्यावर आम्ही हसलो. 

“भिऊ नकोस, आजूबाजूला चोर नाहीत,” आम्ही त्याला म्हणालो. 

"मला चोरांची भीती वाटत नाही," तो म्हणाला, 

"पण काय होईल हे कोणालाच माहीत नाही. आम्ही खिडक्याही बंद ठेवल्या तर 
बरे."त्यावर आम्ही हसलो, पण सुरक्षित राहण्यासाठी आम्ही खिडक्याही बंद केल्या. 
आम्ही आमची पलंग जवळ जवळ ठेवली जेणेकरून आम्ही खोलीभर ओरडून न 
बोलता. 

मिश्का म्हणाला की तो भिंतीजवळ झोपेल. "तुम्हाला चोरांनी आधी मारावे असे 
वाटते, असे का?" कोस्त्या म्हणाले. 

"ठीक आहे, आम्ही पण घाबरत नाही."पण यातूनही त्याचे समाधान झाले नाही. 
झोपण्यापूर्वी त्याने स्वयंपाकघरातून एक चाकू आणला आणि उशीखाली लपवला. 
कोस्त्या आणि मला हसू आवरता आले नाही. 

"सावध राहा, तुम्ही चुकून आमचे डोके कापून टाकू नका!" आम्ही त्याला सांगितले. 
"तुम्ही आम्हाला अंधारात चोर समजू नका.“ "तुला घाबरण्याची गरज नाही," मिश्का 
म्हणाली. "मी अशी चूक करणार नाही." 


मग आम्ही दिवा बंद केला, चादर पांघरली आणि अंधारात एकमेकांना कथा 
सांगू लागलो. प्रथम मिश्का, नंतर मी, आणि जेव्हा कोस्त्याची पाळी आली तेव्हा 
त्याने आम्हाला इतकी लांब आणि भितीदायक कथा सांगितली की मिश्काने 
भीतीने आपले डोके ब्लँकेटखाली लपवत्रे. मिश्काला आणखी घाबरवण्यासाठी, 
कोस्त्याने भिंतीवर ठोठावण्यास सुरुवात केली आणि कोणीतरी दारात आले 
असल्याचे सांगितले. कोस्त्याने इतके दिवस असे केले की मी स्वतः थोडा 
घाबरलो आणि मग मी त्याला ते थांबवण्यास सांगितल्रे. शेवटी कोस्त्याने 
फसवणूक करणे बंद केले. मिश्का शांत झाला आणि झोपी गेला. पण काही 
कारणास्तव कोस्त्या आणि मला झोप येत नव्हती. तिथे एवढी शांतता होती की 
डब्यातील मिश्काच्या बीटलचा आवाज आम्हाला स्पष्टपणे ऐकू येत होता. सर्व 
खिडक्या बंद असल्यामुळे खोती तळघरासारखी अंधारलेली होती. आम्ही बराच 
वेळ शांतपणे अंधारात एकमेकांशी कुजबुजत होतो. शेवटी खिडकीतून प्रकाशाची 
हलकीशी झलक आत आल्री. दिवस मावळतीला आला होता. मतला झोप लागली 
असावी कारण कोणीतरी ठोठावल्याचा आवाज ऐकून मला जाग आली. ठक-ठक!! 
ठक-ठक!! मी कोस्त्याला जागे केले. "दारावर कोणीतरी आहे असे दिसते.“ "तो 
कोण असू शकतो?“ "फक्त ऐक!“ सर्वजण एक मिनिट शांत झाले. तेवढ्यात 
आवाज आला: खट-खट!! ठक-ठक!! 


हो, कोणीतरी ठोकत आहे," कोस्त्या म्हणाला. "तो कोण असू शकतो?" 
आम्ही सुटकेच्या श्वासाने वाट पाहत होतो. आता दार ठोठावत नसल्याने आपण 
स्वप्न पाहतोय की काय असा प्रश्न पडला. मग आम्ही पुन्हा ऐकले: नॉक-खट!! 
ठक ठक!! “शांत,” कोस्त्या कुजबुजला. "आपण त्याला ऐकले नाही असे ढोंग करू. 
मग कदाचित ते निघून जातील.“ आम्ही आणखी काही वेळ थांबलो, पण नंतर 
पुन्हा आवाज आला: नॉक-खट!! “हे बघ ते अजून तिथे आहेत!" कोस्त्या म्हणाले. 
"कदाचित तो शहराचा माणूस आहे?" मी बोललो. 

"एवढ्या वेळेला कोण येणार? नाही, आपण शांतपणे झोपू आणि थांबू. पुन्हा 
ठोठावलं तर कोण आहे ते विचारू. 

"आम्ही वाट पाहित्री, पण कोणीही ठोठावले नाही. 

"कदाचित ते गेले असतील," कोस्ट्या म्हणाला. आम्हाला थोडं बरं वाटायला 
लागलं होतं जेव्हा पुन्हा टॅपिंगचा आवाज आला: नॉक-खट!! ठक ठक!! मी बेडवर 
बसलो. 

"चला," मी म्हणालो. "चला जाऊन विचारू कोण आहे तो.“ आम्ही शांतपणे 
दरवाजाकडे निघालो. "कोण आहे तिकडे?" कोस्त्याने विचारले. 


पण उत्तर मिळाले नाही. 

"कोण आहे तिकडे?" यावेळी कोस्त्याने जोरात पुनरावृत्ती केली. 

काहीच उत्तर मिळाले नाही. "कोण आहे तिकडे?“ उत्तर नाही. "काहीही झाले तरी 
तो निघून जाईल," मी म्हणालो. 

आम्ही परतलो. जसे आम्ही आमच्या पलंगावर झोपतो: 

ठक-ठक!! ठक-ठक!! आम्ही दाराकडे धाव घेतली. 

"कोण आहे तिकडे?“ एकदम शांतता. "तो बहिरा आहे का, का?" कोस्त्या 
म्हणाल्रे. 


आम्ही उभे राहून ऐकत होतो. तेवढ्यात बाहेरून काही गडबड आवाज ऐकू 
आला. 
"कोण आहे ते?“ पण कोणीही उत्तर दिले नाही. आम्ही बेडवर परत आलो आणि 
श्‍वास रोखून बसलो. 
अचानक आम्हाला आमच्या वरच्या छतावर खडखडाट ऐकू आला आणि मग 
काहीतरी आदळले - मग टिनच्या छतावर मोठा आवाज झाला. "आता असे दिसते 
की ते छतावर आदळले आहेत!" कोस्त्या म्हणाले. 


यावेळी छतावर दूरवरून धडकल्याचा आवाज आला. "ते एक नसून दोन आहेत असे 
दिसते," मी म्हणालो. 

"मला आश्चर्य वाटते की ते छतावर काय करत आहेत.“ 

आम्ही पलंगावरून उठलो आणि खोलीचा दरवाजा बंद केला जो टेरेसकडे गेला. 

आम्ही जेवणाचे टेबल दरवाज्याजवळ हलवले आणि त्याच्यासमोर आणखी एक लहान 
टेबल आणि नंतर एक बेड ठेवले. 

पण धाब्यावर, कधी एका बाजूला, कधी दुसरीकडे, कधी दोन्ही बाजूंनी एकाच वेळी दणका 
चालूच होता. वरती तीन माणसे आहेत असे वाटत होते. 

तेवढ्यात पुन्हा कोणीतरी दार ठोठावायला सुरुवात केली. "कदाचित कोणीतरी आपल्याला 
घाबरवण्यासाठी हे करत असेल," मी म्हणालो. 

कोस्त्या म्हणाला, "आपण बाहेर जाऊन त्यांना चांगला धडा शिकवला पाहिजे आणि 
आपल्याला जागृत ठेवण्यासाठी त्यांना चांगली मारहाण केली पाहिजे.“ 

"ते आम्हाला चांगली मारहाण करतील अशी चांगली संधी आहे. त्यापैकी वीस जण असू 
शकतात!“ तोपर्यंत मिश्का गाढ झोपली होती. त्याने काहीच ऐकले नव्हते. 

“कदाचित आपण त्याला जागे केले असते," मी सुचवले."नाही. त्याला झोपू दया," कोस्त्या 
म्हणाला. "तुला माहित आहे तो किती भित्रा आहे. तो खूप घाबरेल.“ आमच्यासाठी, आम्ही 
आता बेड सोडण्यास तयार होतो. शेवटी कोस्ट्याला हे सर्व सहन होत नव्हते. तो पत्लंगावर 
चढला आणि म्हणाला: 


मी या सगळ्या मूर्खपणाने कंटाळलो आहे. मला त्यांची पर्वा नाही. त्यांना हवे 
असल्यास ते छतावर थोबाडीत मारत त्यांची मान मोडू शकतात! मी फक्त झोपणार 
आहे. मी मिश्काच्या उशाखालून चाकू काढला आणि माझ्या शेजारी ठेवला आणि मग 
झोपायचा प्रयत्न केला. वरचा आवाज हळूहळू कमी झाला. तेवढ्यात टिनच्या छतावर 
पावसाच्या थडकण्यासारखा आवाज येऊ लागला. मग मला झोप लागली. दारावर मोठा 
आवाज झाल्याने आम्हाला जाग आली. बाहेर दिवसभर उजेड होता आणि अंगणात 
खूप गोंधळ उडाला होता. मी चाकू उचलला आणि दरवाजाकडे पळत सुटलो. "कोण 
आहे तिकडे?" मी ओरडलो. "दार उघडा मित्रांनो! काय झालंय तुमचं? आम्ही अर्ध्या 
तासापासून दार ठोठावत आहोत!" तो विट्या होता, आमचा अग्रगण्य नेता! मी दरवाजा 
उघडला आणि मग इतर मुले खोलीत जमा झाली. विदाने चाकूकडे पाहिले.“ ते 
कोणासाठी?" विदाने विचारले. "आणि टेबल आणि बेड इथे दरवाज्याजवळ ठेवण्याचा 
काय अर्थ आहे?“ कोस्त्या आणि मी रात्री काय घडले ते सांगितले. पण मुलांनी 
आमच्यावर विश्‍वास ठेवला नाही. ते आमच्यावर हसले आणि म्हणाले की आम्ही 
फक्त भीतीपोटी ही कल्पना केली असावी. कोस्त्या आणि मी इतके दुःखी होतो की 
आम्ही रडू शकतो. तेवढ्यात वरच्या मजल्यावरून कोणीतरी ठोकल्याचा आवाज आला. 


शट अप!" कोस्त्याने ओरडून बोट वर केले. मुलं शांत झाली. ठक-ठक!! ठक-ठक!! आवाज स्पष्ट 
ऐकू येत होता. पोरांनी एकमेकांकडे पाहिले. कोस्त्या आणि मी दार उघडले आणि बाहेर गेलो. बाकीचे 
आमच्या मागे लागले. घरापासून थोडं लांब गेलो आणि तिथून टेरेसकडे नजर टाकली. 


तिथे एक साधा, सामान्य कावळा बसला होता. तो सतत आपल्नी चोच कशावर तरी मारत होता, 
आणि त्याची चोच टिनच्या छतावर आदळली आणि एक गडगडाट झाला!! आवाज होत होता. 
मुलांनी कावळा पाहिला तेव्हा ते जोरजोरात हसू लागले. 


तेव्हा कावळा घाबरून पंख फडफडवत उडून गेला. मग काही मुले शिडी आणून छतावर 
चढली."छत गेल्या वर्षीच्या रोवन फळांनी झाकलेले आहे!" त्याने ओरडून आम्हाला बोलावले. 
"कावळा त्या फळांना चोखत होता.“ आम्हाला आश्चर्य वाटले की रोवन फळे तिथे कशी आली. 


मग घराभोवती रोवनच्या झाडांच्या फांद्या पसरलेल्या दिसल्या. शरद क्रतूतील, जेव्हा रोवन झाडे 
पिकतात तेव्हा त्यांची फळे थेट छतावर पडतील."पण मग आमचा दरवाजा कोणी ठोठावला असेत?" 
मी विचारले. "हो," कोस्त्या म्हणाला. 


"आमच्या दारावर कावळे का वाजवत होते? कावळे आत येऊन आमच्यासोबत रात्र घालवू 
इच्छितात असे तुम्ही म्हणाल.“ याचे उत्तर कोणीही देऊ शकले नाही. 


ते सगळे दार तपासायला धावले. विट्याने दारातून एक रोवन फळ उचलले. 


कावळे अजिबात दार ठोठावत नव्हते. 

ते दारातून रोवन बेरी उचलत होते आणि तुम्हाला वाटले की ते दार 
ठोठावत आहेत. 

“आम्ही स्वतः शोधून काढले आणि खात्री पटली की दरवाज्याभोवती 
बरीच रोवन फळे विखुरलेली आहेत. मुलं आम्हाला खूप हसली. "ते खरे 
हिरो आहेत ना! 

बघ ते तिघेही एका कावळ्याने घाबरले!“ 

"खरं तर आम्ही दोघेच होतो," मी म्हणालो. "कारण मिश्का पूर्ण 
वेळ झोपलो होतो.” 

"त्‌ चांगला झालास, मिश्का!" पोरांनी आरडाओरडा केला. 
"कावळ्यांना न घाबरणारा तूच निघालास?“ 

"मी अजिबात घाबरत नाही," मिश्का म्हणाली. "मी झोपी गेलो 
आणि काहीही ऐकले नाही.“ तेव्हापासून मिश्काला शूर मानले जात होते 
आणि मला आणि कोस्त्याला भित्रा मानले जात होते. 


अंत 


